महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष 3, अंक ७६] शुक्रवार, सप्टेंबर २३, २०१९१/आश्‍शविन ९१, शके १९३३ [TSR 
किंमत : रुपये ९२.०० * 


असाधारण क्रमांक १३९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० सप्टेंबर २०११ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली. 

क्रमांक मुरीअ, ०९०९/३१२९/प्र.क्र. ३४३/विशा. १अ.--भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ 
अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शासन कार्यनियमाबली मधील नियम १५ अन्वये देण्यात 
आलेल्या शासनाच्या कामकाजासंबंधीच्या अनुदेश क्र. ४ नुसार मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील 
कलम ५२(४) नुसार, महाराष्ट्र शासन, सदर कायद्यातील कलम ५२ (४) प्रमाणे दाखल होणाऱ्या 
प्रकरणात निर्णय घेण्याच्या शक्तीचे प्रत्यायोजन, प्रधान सचिव (विशेष) यांना करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
प्र. ता. गौड, 


शासनाचे सहसचिव. 


(१) 


भाग चार-ब---१३९-१ 


, रे महाराष्ट्र शासन,राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, सप्टेंबर २३, २०११/आश्‍विन १, शके १९३३ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th September 2011 
| NOTIFICATION 
ManarasHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS. 

No. MRA. 0909/3129/CR 343/Spl. 1A.---In pursuance of the powers 
conferred by Instruction 4 of the Instructions Regarding the Business of 
the Government issued under rule 15 of the Maharashtra Government 
Rules of Business made under Article 166 of the Constitution of India, 
the Government of Maharashtra hereby delegates its powers under 
sub-section (4) of section 52 of the Bombay Police Act, 1951 to the 
Principal Secretary (Special), Home Department, for taking decision on 
the matters filed under the said sub-section (4) of section 52 of the said 


Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. प. GOUD, 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJ] SUBHASH ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJ] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI 


